राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित 
महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, 
स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे यामधील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यापुढे १०० टक्के उपस्थित 
राहण्याबाबत स्पष्टीकरणात्मक खुलासा. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१७८/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भः शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक: संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१७८/विशि-३, 
दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२०. 


प्रस्तावनाः- 

राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित 
विद्यापीठे यामधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी यापुढे १०० टक्के उपस्थित राहण्याबाबत संदर्भाधीन 
दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. याबाबत विविध शिक्षक व 
शिक्षकेतर संघटनांकडून निवेदने प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे याबाबत शासन स्तरावरुन स्पष्टीकरणात्मक 
खुलासा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरणात्मक खुलासा करण्यात येत आहेः- 


(१) संदर्भाधीन दिनांक १८ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये परीक्षा व परीक्षेच्या कामाकाजाझी 
संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आवश्‍यक असणार आहे. तथापि, सदर उपस्थिती ही 
ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्ष, जशी शक्य आहे त्याप्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार लागू राहिल. 

(२) परीक्षा व परीक्षेशी संबंधित कामाकाजाचा खोळंबा होऊ नये म्हणून विद्यापीठे/ महाविद्यालयांनी 
उपस्थितीसंदर्भात आपल्या स्तरावर गरजेनुसार निर्णय घ्यावा. यासंदर्भात सर्व संबंधित विद्यापीठांनी/ 
शैक्षणिक संस्थांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१७८/विशि-३, 


2. सदर areas निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२११७३५३५२६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


, 00 
jucation, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
je261729f06eda4a56aba947eceb6 140d7406426b2F 


; 
DN: c 

Pravinkumar Ls 
25.4. 
08293 2458860192, 
seriall er=8f18625adb482a7ee25 12cea93ce697388¢95a99 

1 ठे fa (0 ठे Wa [ 89e41e85c05a3de8476488f, cn=Pravinkumar Gulabrao Pawar 

Date: 2020.09.21 17:38:13 +05'30' 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
wes 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई 
मा.कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे 
१०)मा.कुलगुरु, सर्व अभिमत विद्यापीठे 
११)मा.कुलगुरु, सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे 
१२)मा.कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 
१३)मा.कुलगुरु, कवि कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, नागपूर 
१४)मा.कुलगुरु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 
) 
) 
) 
) 


an 


9 
८ 


vo 


१५) संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, पुणे 
१६) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
१७ संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
१८)निवडनस्ती (विठि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


